भारित खर्च ५० या लेखाशिर्षाखाली २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अनुदान बीडीएस 
उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एमएलके २०२०/प्र.क्र.१४३ /पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- १) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, यांचे पत्र- सं.क्र.आदुवि-अंपशा-४/२०२०/५०- 
भारित अनुदान मिळणेबाबत/२०२०-२१/६८१ दि. १७ ऑगस्ट, २०२० 


ज्ञापन:- 
संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे 
दि. १३.०७.२०२० न्यायनिर्णयानुसार विशेष कार्य अधिकारी,लळेखापरिक्षा मंडळ (पदुम) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई या 
कार्यालयास सनदी/प्रमाणित लेखापरिक्षक यांचे २०% लेखापरिक्षण शुल्क रू. ४३,२७५/-व त्यावरील माहे ऑगस्ट, 
२०२० पर्यंतचे व्याज रू.१५,१४६/- यावरील खर्च भागविण्याकरिता एकुण रू. ५८,४२१/- (अक्षरी रू. ASIST हजार 
चारशे एकवीस फक्त) इतक्या खर्चास या ज्ञापनान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
उपरोक्त बाबीवरील होणारा खर्च "डी-५, लेखाशिर्ष २४०४ दुग्धव्यवसाय विकास (००१), संचालन व प्रशासन, 
(०१(०१)आयुक्‍्त, दुग्धव्यवसाय विकास, भारित (२४०४००१८) (५०) इतर खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या आथिक तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१०१६१२०००२०५०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | न F 
a 3 Rajesh Shaligram : 


Govil 


(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.आयुक्‍्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, 
२.विशेष कार्य अधिकारी,लेखापरिक्षा मंडळ (पदुम) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


प्रत, 

१. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती. 


